सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र व 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.ई६७/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ कौडल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/१५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) Hey, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी- 
२०२०/ प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. 
क्र.०१/ मान्यता / २०२४/१२२९, दि.२६ जून, २०२४ 

प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यासाठी (अँड- 
ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व 
स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या व्यवसाय 
शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन 
१९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची ( सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या 
उद्दिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. औद्योगिककरणातील वाढ, बदलते 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.£६७/उद्योजकता, 


तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच 
वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे 
अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत.सदर अभ्यासक्रम 
चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडिकल 
गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित 
जिल्हयाच्या जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून 
मंडळाकडे पात्र संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन H.0 येथील पत्रान्वये सादर 
करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२४-२५ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था 
/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम पॅरामेडिकल 
गटातील राबविण्यास इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या 
प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, 
त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व 
पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. 
त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन 
२०२४-२५ पासून मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत 
नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित 
कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 

२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 

३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता, 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शुल्क उक्त 
संस्थांना लागू राहील. निर्धारित केलेल्या प्रशिक्षण श्ुल्कापेक्षा अधिकच्या प्रशिक्षण शुल्काची आकारणी 
करता येणार नाही. 

६. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 

७. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिळेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल. 

८.  *स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम” अज्ञा 
सूचना फलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या 
मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 

९. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/प्र.क्र.२४५ 
(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम रोखीने चलनाद्वारे अथवा 
बॅक गँरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बेैठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे 
आवश्यक राहील. 

१०. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 

११. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे WAST ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, wa व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध अधिनियम, २०१३” लागू 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.£६७/उद्योजकता, 


१२. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास 
सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 

१३. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

१४. पॅरामेडिकल गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवश्‍यक 
त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

१५. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व WAMTTS ( Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रमात 
प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 

१६. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व प्रमाणपत्र Certificate स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 
वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 
(Prescribe drugs ) पात्र असणार नाहीत. 

१७. पॅरामेडिकलच्या पदविका (Diploma) व प्रमाणपत्र (Certificate) स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 
केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर (Doctor)” ही उपाधी (Title) लावण्यास मनाई राहील. 

१८. संस्थेकडून आभासी वर्गाची (Virtual Classroom) निर्मिती करण्यात यावी. 

१९. संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याचे सिध्द झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता 
रद्द करण्यात येईल. 

२०. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९१३१७३२१५५१०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANJUSHA AMIT 
KARANDE 


(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता, 


४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक 
/औरंगाबाद / अमरावती /नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत) 

७. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत). 

८. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
यांच्यामार्फत) 

९. निवडनस्ती (उद्योजकता). 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन आय.सी.यु. टेक्नीशियन, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


सनशाईन इन्स्टिट्युट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स अँण्ड रिसर्च सेटर संचलित सनशाईन जुन्या संस्थेत नवीन 
स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, ३रा मजला, सोहम नगरी, मंचर, ता- आंबेगांव, जि- पुणे- ।अभ्यासक्रम 8 १ 


४१०५०३ (संस्था कोड ॥॥88१२०७५८) 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन अँस्थेटिक मेडिसिन, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - २०११४१ 


एम.पी.आय हेल्थकेअर एज्युकेड्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित एम.पी.आय हेल्थकेअर संस्था 
sad sad एज्युकेशन्स कौशल्य विकास संस्था , पहिला मजला, १०७, माहीम इंडस्ट्रियल इस्टेट, 
ब बई शहर मुंबई 
S SSR राष्ट 'खिलनानी हायस्कूल जवळ, मोरी रोडच्या बाजुला, माहीम पश्चिम, मुंबई- ४०००१६ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.आंपरेशान थिएटर Ciera Wide, कालावधी - एक वर्ष 


श्री सिध्दीविनायक फाऊंडेडन संचलित द्रितीज पॅरामेडिकल कौडाल्य विकास संस्था, श्री. 
रत्नागिरी [सिध्दीविनायक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, रामपूर, गुहागर- चिपळूण रोड, ता- चिपळूण, 
जि- रत्नागिरी- ४१५७०१ 
तरोनिष फाउंडेशन संचलित जे.जे. पेरामेडिकल कौड़ाल्य विकास संस्था, सर्व्हे नं. ७०८१/१५, 
शंकरवाडी जवळ, जे.डी.सी.सी. बँक, रिंग रोड जळगांव, ता- जि- जळगांव - ४२५००१ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


र 
संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
[ae [ae [nr 
सनशाईन इन्स्टिट्युट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स अँण्ड रिसर्च सेटर संचलित सनशाईन जुन्या संस्थेत नवीन 
स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, ३रा मजला, सोहम नगरी, मंचर, ता- आंबेगांव, जि- पुणे- 
४१०५०३ (संस्था कोड ॥॥58१२०७५८) 
प्रियदर्शनी शैक्षणिक व बहुउद्देशिय संस्था संचलित धनंजय नर्सिंग व पॅरामेडीकल कौडल्य संस्था 
४ पुणे सातारा विकास संस्था , धनंजय हॉस्पीटल अँड रिसर्च सेंटर, कोरेगाव ता- कोरेगाव, जि- सातारा - 
४१५५०१ 
ee श्री. रत्न बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित श्रीरत्न कौशल्य विकास संस्था , इनाम 
५ पुणे सांगली eee क कीर 
१ छे. लिंगी | , ता- मिरज, जि- - ४१६४१६ 
= cee छत्रपती शाहू GA रिसर्च HSI संचलित रमाई कोडल्य विकास संस्था, ११८२/९८ ई- 
वार्ड माळी कॉलनी, टाकाळा, ता- करवीर, जि- कोल्हापूर- ४१६००८ 


डॉ.सी.एस. शिक्षण व आरोग्य सेवा संस्था संचलित डॉ.सी.एस.परामेडिकल कौडाल्य विकास 
७ ।नागपूर भंडारा संस्था, ओम सत्य साई महाविद्यालय जवळ, जवाहर नगर रोड, परसोडी, ता- जि- भंडारा - 
४४१९०६ 
जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था,संकल्प सेवा मंडळ संचलित देवराम लक्ष्मण भोईर 
८ मुंबई ठाणे कौडल्य विकास संस्था, देवराम लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज प्रिमासेस, कल्पतरु सेंट्रल पार्क 
शेजारी, कोळशऱेत रोड ठाणे, ता- जि- ठाणे- ४११२०६ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 


असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


| 8 | अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.हेल्थ वर्कर, अर्धवेळ, कालावधी - एक अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२०३ 


ठं 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. 


i 


छत्रपती शाहू कन्सर रिसर्च फौडेडन संचलित रमाई कौशल्य विकास संस्था, ११८२/९८ ई- ।नवीन संस्था 
काळी | अ. | १ 
वार्ड माळी कॉलनी, टाकाळा, ता- करवीर, जि- कोल्हापूर- ४१६००८ 


इन.योग आणि निसर्गोपचार (योगा अंड TANG (अर्धवेळ) कालावधी - एक वर्ष 


अभियान ट्रस्ट संचलित समाधान कौशल्य विकास संस्था, समाधान फार्म (मोरेकाका), St = | ra संस्थेत नवीन 
गाव, HI रोड, माथेरान पंप जवळ, नेरळ (पूर्वी, ता- कर्जत, जि- रायगड -४१०१०१ (संस्था |अभ्यासक्रम शिक १ 


कोड ॥॥58०४०१८८) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन नर्सिंग केअर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२६ 


E 


गुरुकुल समाज विकास प्रबोधिनी संचलित जी.एस. व्ही. पी. कौशल्य विकास संस्था, पहिळा ।नवीन संस्था 
मजला, गायत्री संकुल कार्यालय, हरिओम मेडीकलच्या वरती, साई अंगन कॉम्प्लेक्स समोर, 
समर्थ चौक, सानेवाडी, बदलापूर पश्चिम, ता- अंबरनाथ, जि- ठाणे- ४२१५०३ 


वस्ती, पुणे सोलापूर रोड, सरडेवाडी, ता- इंदापूर, जि- पुणे- ४१३१०६ 


ओम प्रतिष्ठाण संचलित ओम इन्स्टिट्युट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स स्किल डेव्हलपर्मेट 
इन्स्टिटयुट, सव्हे नं. ३५/३डी/२/८, साई निवास, स्वामी समर्थ नगर, कात्रज, ता- हवेली, 
जि- पुणे- ४११०४६ 


चेतना फाउंडेशन संचलित चेतना परामेडीकल इन्स्टिट्युट, ३८/१ चेतना फाउंडेशन जमदाडे |नवीन संस्था 
शय्या १ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


गौतम विद्या विकास मंडळ संचलित ज्ञानदिप कौशल्य विकास संस्था, टेंभूर्णी, ता- माढा, जि- 
सोलापूर- ४१३२११ 


अमरावती बुलडाणा [ART केअर, पहिला मजला, मु.पो- सिनगांव जहांगीर, ता- देऊलगांव राजा , जि- बुलडाणा 
- ४४३२०४ 


सोलापूर 


श्री सत्य साई हेल्थ आणि एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर 
चाईल्ड हार्ट केअर अँण्ड ट्रेनिंग इन पिडीयाट्रीक कार्डी आर्टीक स्कील डेव्हलपमेंट 

मुंबई रायगड वरक वला RRR a agen ताता 
इन्स्टिटयुट, प्लॉट नं. 2A, सेक्टर ३८, आरएएफ च्या , खारघर नवी मुंबई, ता- 
पनवेल, जि- रायगड- ४१०२१० 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.आऑंप्थाल्मिक टेक्निशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 
श्री. रत्न बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित श्रीरत्न कौशल्य विकास संस्था , इनाम 
धामणी, ता- मिरज, जि- सांगळी- ४१६४१६ 
मारूती स्कायलाइन मल्टिपर्पज सोडल फाउंडेशन संचलित सुश्रुत कौशल्य विकास संस्था, 
8-२ सी.टी.एस. २६६५/ हा.नं. ७५८/४, लोहिया नगर, नळदुर्ग रोड, तुळजापूर, ता- 
तुळजापूर, जि- धाराशिव- ४१३६०१ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.रेडिओलॉजी टेक्निशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 
सनशाईन इन्स्टिट्युट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स अँण्ड रिसर्च सेटर संचलित सनशाईन जुन्या संस्थेत नवीन 
स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, ३रा मजला, सोहम नगरी, मंचर, ता- आंबेगांव, जि- पुणे- ।अभ्यासक्रम 
४१०५०३ (संस्था कोड ॥॥58१२०७५८) 
व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फाठंडेडन संचलित व्हीजन परामेडीकल कौशल्य विकास 
संस्था, ऑफिस नं. २०८अ, व २०९ओअ, आदिनाथ शॉपिंग सेंटर, बिबवेवाडी, पुणे, ता- हवेली, 
जि- पुणे- ४११०३७ 
व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फाउंडेशन संचलित व्हीजन कौशल्य विकास संस्था, तळ, १ 
ST FW मजला, १७३/२बी/२/१, बस डेपो समोर, भेकराईनगर, ता- हवेली, जि- पुणे- 
४१२३०८ (संस्था कोड ॥॥58१२०७६६) 


४१५५०१ 


श्री. रत्न बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित श्रीरत्न कौशल्य विकास संस्था , इनाम नवीन संस्था 
& सांगली fas सदी = | q 
धामणी, ता- मिरज, जि- - ४१६४१६ 


प्रियदर्शनी शैक्षणिक व बहुउद्देशिय संस्था संचलित धनंजय नर्सिंग व पॅरामेडीकल कौडल्य 
सातारा विकास संस्था , धनंजय हॉस्पीटल अँड रिसर्च सेंटर, कोरेगाव ता- कोरेगाव, जि- सातारा - 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 


असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अल- इखलास एज्युकेशनल अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी संचलित रॉयल स्टार स्किल ट्रेनिंग 
इन्स्टिट्युट, रहेमानिया कॉलनी, किराडपूरा, छत्रपती संभाजीनगर, ता- जि- छत्रपती 
संभाजीनगर- ४३१००१ 
stat बहुउद्देशिय संस्था संचलित श्री साई स्पर्श परामेडीकळल अँण्ड स्किल डेव्हलपमेट 
इन्स्टिटयुट, ००१/ ००२ ए विंग, बिल्डींग नं.०९, यशवंत BT, राहुल शाळे जवळ, बोईसर, 
ता- जि- पाळलघर- ४०१५०१ 

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.पॅथॉलॉजी CHARA, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


९ 
= एम.पी.आय हेल्थकेअर एज्युकेड्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित एम.पी.आय हेल्थकेअर 
sad sir ae एज्युकेशान्स HRCI विकास संस्था , पहिला मजला, १०७, माहीम इंडस्ट्रियल इस्टेट, 
मुंबई ae aie खिलनानी हायस्कूल जवळ, मोरी रोडच्या बाजुला, माहीम पश्चिम, मुंबई- ४०००१६ 
व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फाठंडेडन संचलित व्हीजन परामेडीकल कौशल्य विकास 
२ पुणे पुणे संस्था, ऑफिस नं. २०८अे, व २०९ओ, आदिनाथ शॉपिंग सेंटर, बिबवेवाडी, पुणे, ता- हवेली, 
जि- पुणे- ४११०३७ 
व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फाउंडेशन संचलित व्हीजन कौशल्य विकास संस्था, तळ, १ 
३ पुणे पुणे लाव२ रा मजला, १७३/२बी/२/१, बस डेपो समोर, भेकराईनगर, ता- हवेली, जि- पुणे- 
४१२३०८ (संस्था कोड ॥॥58१२०७६६) 


हि १ 


अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३० 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अँड. सचिन कोतवाल प्रतिष्ठान संचलित सुदा कौशल्य विकास संस्था, गट नं. ८९८/२/३, ।नवीन संस्था 
सर्व्हे नं. १३७४, कोरेगांव, ता- शिरुर, जि- पुणे -४१२२२० 


आरोग्य विद्या प्रसारक मंडळ संचलित विश्वास पॅरामेडीकल कौडल्य विकास संस्था, पहिळा 

५ ।पुणे पुणे मजला अमित प्लाझा, नेताजी मंगल कार्यालय समोर, अण्णासाहेब कॉलेज रोड, हडपसर पुणे 

ता- हवेली, जि- पुणे- ४११०२८ 
जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था,संकल्प सेवा मंडळ संचलित देवराम लक्ष्मण भोईर संस्था 

ठाणे कौडल्य विकास संस्था, देवराम लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज प्रिमासेस, कल्पतरु सेंट्रल पार्क प्या 


शेजारी, कोळशऱोत रोड ठाणे, ता- जि- ठाणे- ४११२०६ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन डायलेसिस टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३१ 


सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी संचलित सिटीझन्स स्किल डेव्हलपरमेट सेटर, ईश्वर देशमुख |नवीन संस्था 
WTR नागपूर कॅम्पस, मेडिकल कॉलेज जवळ, क्रीडा चौक, हनुमान नगर, नागपूर-४४०००९ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.पंचगव्य चिकीत्सा आणि सेंद्रिय शेती, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३२ 
अभियान ट्रस्ट संचलित समाधान कौडल्य विकास संस्था, समाधान फार्म (मोरेकाका), St  ।जुन्या संस्थेत नवीन 
रायगड गाव, HA रोड, माथेरान पंप जवळ, नेरळ (पूर्व, ता- कर्जत, जि- रायगड -४१०१०१ (संस्था 
कोड MSBoyo4ZZ) 


गोरक्षनाथ आदिवाडी सेवाभावी संस्था संचलित गोपाळ गोशाळा Hlared विकास संस्था, 
हिंगोली मु.पो. हत्ता (नाईक), ता- सेनगाव, जि- हिंगोली -४३१५४२ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


१२ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.जनरल नर्सिंग आणि मिडवाइफरी असिस्टंट, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३७ 
श्री राम वेलफेअर सोसायटी संचलित श्री राम स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, श्रीराम नगर, |तुकडीत वाढ करणे 
मुंबई उपनगर अप्सरा लेन, अंधेरी (प), ता- अंधेरी, जि- मुंबई उपनगर ४०००५८, (संस्था कोड ॥॥88०२०५०२) 


गुरुकुल समाज विकास प्रबोधिनी संचलित जी.एस. व्ही. पी. कौशल्य विकास संस्था, पहिला 
मजला, गायत्री संकुल कार्यालय, हरिओम मेडीकलच्या वरती, साई अंगन कॉम्प्लेक्स समोर, 


ठाणे । 
समर्थ चौक, सानेवाडी, बदलापूर पश्चिम, ता- अंबरनाथ, जि- ठाणे- ४२१५०३ 


सुमन मेडिकल अण्ड एज्युकेशनल फौडेडन संचलित सेवा नर्स अँण्ड परामेडीकल 
मुंबई पालघर इन्स्टिटयुट, दुसरा मजला, मोहसिन मंजिल ग्रांऊड फ्लोअर, धांगे लॅब जवळ, मु.पो.वाडा, 


ता- वाडा, जि- पालघर- ४२१३०३ 


जनमंगल बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित स्वराज नर्सिंग अँण्ड परामेडीकळ कौडल्य 
नाशिक नाशिक विकास संस्था, erate हॉस्पिटळ घोडके नगर, चांदवड, ता- चांदवड, जि- नाशिक- 
४२३१०१ 


वि 
श्री सिध्दीविनायक फाऊंडेशन संचलित द्रितीज पॅरामेडिकल इन्स्टिट्युट कोशल्य विकास संस्था 
मुंबई रत्नागिरी संस्था, श्री. सिध्दीविनायक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, रामपूर, गुहागर- चिपळूण रोड, ता- हिया १ 
चिपळूण, जि- रत्नागिरी- ४१५७०१ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


सुमन मेडीकल अँण्ड एज्युकेशनल wiser संचलित सेवा नर्स अँण्ड परामेडीकल कौडल्य 
नाशिक |नाशिक विकास संस्था, जुना आग्रा रोड, पिंपळगांव, बसवंत, ता- निफाड, जि- नाशिक- ४२२२०९ 


वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित वसंतराव नाईक स्किल डेव्हलपमेंट 
छत्रपती इन्स्टिट्युट बाय इग्निटेड स्किलिंग फाउंडेशन, व्हीएनएसपी मंडळ, सपतापाडी मंगळ 
संभाजीनगर कार्यालय समोर, सर्व्हे क्र ८, एन- ९, सिडको, ता- जि- छत्रपती संभाजीनगर - ४३१००३ 


arid परामेडीकल व्यवसायीक शिक्षण व स्वयंरोजगार शिक्षण मंडळ संचलित setae 
अमरावती |वाशिम कौशल्य विकास संस्था , मु- पाचांबा, पो- ay (खडसे) ता- रिसोड, जि- वाशिम- ४४४५०६ 
(संस्था कोड ॥॥58२७०१६७) 


विद्यासागर एज्युकेशन सोसायटी संचलित डा. विनोदकुमार जयस्वाळ AR इन्स्टिट्युट, 
९ नागपूर नागपूर विद्यासागर कला महाविद्यालय खैरी (बिजेवाडा) तळमजला, ता- रामटेक, जि- नागपूर 

४४११०६ 

डॉ.सी.एस. शिक्षण व आरोग्य सेवा संस्था संचलित डा.सी.एस.पॅरामेडिकल कोशल्य विकास 
a ० ।नागपूर भंडारा संस्था, ओम सत्य साई महाविद्यालय जवळ, जवाहर नगर रोड, परसोडी, ता- जि- भंडारा - 

४४१९०६ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


1 0 02 110. ० त त वाता या या य > 
ग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ता तकाला — 

eee 

जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था,संकल्प सेवा मंडळ संचलित देवराम लक्ष्मण भोईर संस्था 
मुंबई ठाणे कौडल्य विकास संस्था, देवराम लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज प्रिमासेस, कल्पतरु सेंट्रल पार्क 

शेजारी, कोळशेत रोड ठाणे, ता- जि- ठाणे- ४११२०६ 
कल्पक बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित कल्पक कौडल्य विकास संस्था, उमज आश्रम 

नंदुरबार  ।झाळे शेजारी, फ्लॅट नं १८७, मु- उमज, पोस्ट- कोठाली, ता-जि- नंदुरबार- ४२५४१२ 


श्री सत्य साई हेल्थ आणि एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर संस्था 
पु चाईल्ड हार्ट केअर अँण्ड ट्रेनिंग इन पिडीयाट्रीक कार्डी आर्टीक स्कील डेव्हलपमेंट 
१३ मुंबई रायगड वह आ या लता SS पि 
इन्स्टिटयुट, प्लॉट नं. 2A, सेक्टर ३८, आरएएफ च्या , खारघर नवी मुंबई, ता- 
पनवेल, जि- रायगड- ४१०२१० 
टेक महिंद्रा फाऊंडेशन संचलित टेक महिंद्रा स्मार्ट अकेडमी फार हेल्थकेअर स्किल जुन्या संस्थेत नवीन 
डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, प्लॉट नं. ०५, WHAM सोशल सर्व्हिस सेंटर, खारघर, नवी मुंबई, ता- अभ्यासक्रम 
१४ मुंबई रायगड ees ps 
पनवेल, जि- ठाणे -४१०२१० ( कोड ॥॥58०३०७२९) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३८ 
अश्व एज्युकेशन सोसायटी संचलित अश्व एज्युकेशन पॅरामेडीकल अंड व्होकेशनल ट्रेनिंग 
रायगड सेंटर, गुरु संकल्प बिल्डींग, म्हाडा कॉलनी, सर्व्हे नं- २५६, प्लॉट नं. -६६, मुंबई- गोवा हायवे 
ता- पेण, जि- रायगड- ४०२१०७ 


Pred, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अँड. सचिन कोतवाल प्रतिष्ठान संचलित सुदा कौशल्य विकास संस्था, गट नं. ८९८/२/३, 
सर्व्हे नं. १३७४, कोरेगांव, ता- शिरुर, जि- पुणे -४१२२२० 


ren श्री. रत्न बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित श्रीरत्न कौशल्य विकास संस्था , इनाम 
३ पुणे सांगली पता वता तात 
, ता-मिरज, जि- - ४१६४१६ 


छत्रपती शिवाजी महाराज बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित प्रतिष्ठा कौशल्य विकास 
संस्था, श्रीकृष्ण मंदिर समोर, पाचोड- पैठण रोड, पाचोड बी.के, ता- पैठण, जि- छत्रपती 
संभाजीनगर - ४३११२१ 

वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित वसंतराव नाईक स्किल डेव्हलपमेट 
छत्रपती इन्स्टिट्युट बाय इग्निटेड स्किलिंग फाउंडेशन, व्हीएनएसपी मंडळ, सपतापाडी मंगळ 
संभाजीनगर ।कार्यालय समोर, सर्व्हे क्र ८, एन-९, सिडको, ता- जि- छत्रपती संभाजीनगर - ४३१००३ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मानसी बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित मानसी कोशल्य विकास संस्था, मु.पो- इंदेवाडी, ।जुन्या संस्थेत नवीन 
इंदेवाडी गावातील आंबेडकर पुतळ्या जवळ घर क्र. १३०, ता- जि- जाळना- ४३१२०३, अभ्यासक्रम 

(संस्था कोड ॥॥58१८०३०२) 

स्वामी बालानंद महाराज सेवाभावी संस्था संचलित स्व. देवराव बांगर कौशल्य विकास संस्था, [Gra संस्थेत नवीन 


र हिंगोली मंगळवारा बाजार, हिंगोली, ता- जि- हिंगोळी- ४३१५१३, (संस्था कोड ॥॥88२०००८१)|अभ्यासक्रम 
संभाजीनगर 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


गायत्री शिक्षण संस्था संचलित शांताबाई सांगळे व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर, साई नगर, औंढा = [ART संस्थेत नवीन 
रोड, हिंगोली, ता- जि- हिंगोळी- ४३१५१३ (संस्था कोड ॥॥58२००११६) अभ्यासक्रम 


स्व. महमद इसाक पटेल मेमोरियल एज्युकेशन सोसायटी संचलित एमआयपी elses = [Gra संस्थेत नवीन 
ट्रेनिंग सेंटर, गट क्र. २३६, जवळा बाजार, ता- औंढा, जि- हिंगोळी- ४३१७०५ (संस्था कोड ।अभ्यासक्रम 
॥॥58२००११४) 

जनआधार सेवा फाउन्डेडान संचलित युनिक कौडाल्य विकास संस्था, पाटबंधारे नगर, RIS ।तुकडीत वाढ करणे 
(बु) , ता- जि- नांदेड- ४३१६०५ (संस्था कोड ॥॥88२२०४३८) 


कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे, लोहिया मंगल कार्यालय जवळ तुळजापूर, ता- तुळजापूर, जि- 
धाराशिव- ४१३६०१, ( संस्था कोड MSB2304309) 

शारदा बहुउद्देशीय संस्था संचलित मातोश्री कौशल्य विकास संस्था, मुरुम, घर क्र.२०२०. 
जि.प.कन्या प्रशाला समोर, RRS जवळ, मुरूम, ता- उमरगा, जि- धाराशिव - ४१३६०५ 


आर्यव्रत परामेडीकल व्यवसायीक शिक्षण व स्वयंरोजगार शिक्षण मंडळ संचलित staat जुन्या संस्थेत नवीन 
कौशल्य विकास संस्था , मु- पाचांबा, पो- शोेलु (खडसे) ता- रिसोड, जि- वाशिम- ४४४५०६  ।|अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड ॥॥58२७०१६७ 


के हरिभाऊ संभाजी मुळे बहुउद्देशिय सेवाभावी सामाजिक संस्था संचलित तुळजाई जुन्या संस्थेत नवीन 
पॅरामेडीकळ कौडाल्य विकास संस्था, मु.पो- तुळजापूर, नळदुर्ग रोड, बोरगावकर अभ्यासक्रम 
पि १ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
बालाजी चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित स्किल डेव्हळपमेट इन्स्टिट्युट ऑफ श्री साई टेक्निकल 
नागपूर नागपूर अँड पॅरामेडिकल कॉलेज , ६२६/५/ ०८ कोराडी रोड, झिंगाबाई टाकळी, नागपूर- ४४००३० 
तिरुपति बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित बालाजी कौशल्य विकास संस्था, दुसरा  ।तुकडीत वाढ करणे 
छत्रपती वि । 
| मजला, प्लॉट नं. ५७, गट नंबर १३१, देवळाई रोड, देवळाई चौक, मौजे सातारा, ता- जि- 
संभाजीनगर , , 
छत्रपती संभाजीनगर- ४३१०१० (संस्था कोड ॥॥58१७०६९५) 


जय हनुमान बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित यशा व्होकेडानल ट्रेनिंग सेटर, जाफ्राबाद, ।जुन्या संस्थेत नवीन 
ता- जाफ्राबाद, जि- जालना- ४३१२०६ (संस्था कोड ॥॥58१८०१९६) अभ्यासक्रम 


छत्रपती शिवाजी महाराज बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित मधुसुदन गोडगे plea  ।तुकडीत वाढ करणे 
विकास संस्था, जानकी नगर मंठा, ता- मंठा, जि- जाळना- ४३१५०४ (संस्था कोड 
॥॥58१८०२६०) 
अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४०४ 


पि 
पुलाजवळ, कांदिवली (प.), ता- बोरीवली, जि- मुंबई उपनगर- ४०००६७ (संस्था कोड 
॥॥58०२०४८३) 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
अश्व एज्युकेशन सोसायटी संचलित अश्व एज्युकेशन पॅरामेडीकल अंड व्होकेशनल ट्रेनिंग 
३ मुंबई रायगड सेंटर, गुरु संकल्प बिल्डींग, म्हाडा कॉलनी, सर्व्हे नं- २५६, प्लॉट नं. -६६, मुंबई- गोवा हायवे, 
ता- पेण, जि- रायगड- ४०२१०७ 


रीगल एज्युकेशन सोसायटी संचलित रीगल अकॅडमी plarey विकास संस्था, ५वा माळा,  ।जुन्या संस्थेत नवीन 
४ मुंबई ठाणे रामकृष्ण भवन , सहजानंद चौक, आग्रा रोड, इंडसलेंड बँकच्या वरती, कल्याण (प), ता- अभ्यासक्रम 
कल्याण, जि- ठाणे- ४२१३०१ (संस्था कोड ॥॥58०३०५२०) 


स्वर्गीय देवराम मनु ब्राम्हणे बहुउद्देशीय संस्था, संचलित कालेज ऑफ लाईफ सायन्स कौशल्य [AAA संस्था 
५ |।नाशिक नाशिक विकास संस्था, डॉ. संजय शाह हॉस्पिटल, एकात्मता चौका जवळ, वर्धमान नगर, ता- 
मालेगांव, जि- नाशिक- ४२३२०३ 
सह्याद्री प्रतिष्ठान संचलित स्वामी कौडल्य विकास संस्था, मु.पो- दिंडोरी, ता- दिंडोरी, जि- ।नवीन संस्था 
६ ।नाशिक नाशिक २ 
नाशिक- ४२२२०२ 


ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था संचलित श्री गजानन महाराज पॅरामेडीकल स्किल डेव्हळप्मेट lad संस्था 
७ |नाशिक नाशिक इन्स्टिटयुट, मु.पो- सरताळे, साकोरा,ता- नांदगाव, जि- नाशिक- ४२३१०६ po q 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
श्री गजानन माऊली सेवाभावी संस्था संचलित जिजामाता पॅरामेडीकल कौशल्य विकास 
नाशिक नाशिक संस्था, गट न. ६१ चाळीसगांव फाटा सायने बु.मालेगांव, ता- मालेगांव, जि- नाशिक- ४२३२०३ 
तरोनिष फाउंडेशन संचलित जे.जे. पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, सव्हे नं. ७०८१/१५, 
नाशिक जळगांव शंकरवाडी जवळ, जे.डी.सी.सी. बँक, रिंग रोड जळगांव, ता- जि- जळगांव - ४२५००१ 


अँड. सचिन कोतवाल प्रतिष्ठान संचलित सुदा placed विकास संस्था, गट नं. ८९८/२/३, ।नवीन संस्था 
सर्व्हे नं. १३७४, कोरेगांव, ता- शिरुर, जि- पुणे -४१२२२० 


चेतना फाउंडेशन संचलित चेतना परामेडीकल इन्स्टिट्युट, ३८/१ चेतना फाउंडेशन जमदाडे |नवीन संस्था 
वस्ती, पुणे सोलापूर रोड, सरडेवाडी, ता- इंदापूर, जि- पुणे- ४१३१०६ 


व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फाउंडेशन संचलित व्हीजन कौशल्य विकास संस्था, तळ, १ 
ST FW मजला, १७३/२बी/२/१, बस डेपो समोर, भेकराईनगर, ता- हवेली, जि- पुणे- 
४१२३०८ (संस्था कोड ॥॥58१२०७६६) 

नवज्योती फाउंडेशन संचलित वैदयनाथ पॅरामेडिकल इन्स्टिट्युट कौशल्य विकास संस्था, 
स.न.७/३ तनिजक बिल्डींग, सिंहगड कॉलेज रोड, आंबेगाव, ता- हवेळी, जि- पुणे- ४११०४६ 


Pred, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 


असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
प्रियदर्शनी शैक्षणिक व बहुउद्देशिय संस्था संचलित धनंजय नर्सिंग व पॅरामेडीकल कौडल्य 
१४ पुणे सातारा विकास संस्था , धनंजय हॉस्पीटल अँड रिसर्च सेंटर, कोरेगाव ता- कोरेगाव, जि- सातारा - po q 
४१५५०१ 


ee श्री. रत्न बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित श्रीरत्न कौशल्य विकास संस्था , इनाम नवीन संस्था 
१५ पुणे सांगली चारी शिआओ १ 
धामणी, ता- मिरज, जि- - ४१६४१६ 


के. रंगराव भाऊसो नलवडे फौडेशन संचलित सुशिला रंगराव नलवडे परामेडीकल 
कोल्हापूर ।इन्स्टिट्युट ऑफ कौडाल्य विकास संस्था, मालमत्ता ९९६, शिक्षक कॉलनी, बहिरेवाडी, ता- 

पन्हाळा, जि- कोल्हापूर- ४१६११३ 

विज्ञान- संस्कृती शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित संस्कृती taste कौडल्य विकास 
कोल्हापूर संस्था, मेन रोड एस टी स्टॅंड जवळ सिसरे, ता- राधानगरी, जि- कोल्हापूर- ४१६२११ 


अनंता बहूउद्देशिय शैक्षणिक संस्था संचलित हाशिकला पॅरामेडिकल अँन्ड टेक्निकल 
इन्स्टिट्युट, समर्पन हॉस्पिटल, सर्व्हे नं. ३७८, प्लॉट नं.२३, सिल्लोड, ता- सिल्लोड, जि- 
छत्रपती संभाजीनगर -४३१११२ 

वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित वसंतराव नाईक स्किल डेव्हलपमेट 
इन्स्टिट्युट, बाय इग्निटेड स्किलिंग फाउंडेशन, व्हीएनएसपी मंडळ, सपतापाडी मंगळ 
संभाजीनगर संभाजीनगर कार्यालय समोर, सर्व्हे क्र ८, एन-९, सिडको, ता- जि- छत्रपती संभाजीनगर - ४३१००३ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


हजरत टिपु सुलतान फांऊडेशन संचलित “we इन्स्टिट्युट ऑफ स्किल डेव्हलपमेट 
सेंटर, हिंगोली, सहारा हॉस्पिटल, परिवार मॉल जवळ, एनटीसी, कोथळाज रोड, हिंगोली, 
ता- जि- हिंगोली- ४३१५१३ 

श्री. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शिवाजी कौडाल्य विकास केंद्र, हिगोली, मु.पो- 
राजेवाडी परिसर, C/o. शिवाजी महाविद्यालय, हिंगोली, ता- जि- हिंगोली - ४३१५१३ 


के. विठाबाई कडतन महिला सेवाभावी संस्था संचलित जी.टी.के. कालेज ऑफ पॅरामेडीकल 
सायन्स कौशल्य विकास संस्था, वसमत, गट क्र. १२ माऊली नगर, मालेगाव रोड चंदगव्हाण, 
ता- वसमत, जि- हिंगोली- ४३१५१२ 

तनिष्का आरोग्य सेवा प्रतिष्ठान संचलित तनिष्का स्किल डेव्हलपमेट सोसायटी, मु.पो- 
कोडगिरे हॉस्पिटल, शहाजी नगर, देगलूर, ता- देगलूर, जि- नांदेड- ४३१७१७ 


जय जगदंबा बहुउद्देशीय ग्राम विकास संस्था संचलित मोहन राठोड पॅरामेडीकल व्होकेडानळ 
ट्रेनिंग सेंटर, गोपाळ नगर, माहुर रोड किनवट, ता- किनवट, जि- नांदेड -४३१८०४ 


वेष्णवी ग्रामिण विकास सेवाभावी संस्था संचलित गोविद राठोड औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, ।जुन्या संस्थेत नवीन 
बाळंतवाडी, मु-पो- घोडाज, ता- कंधार, जि- नांदेड- ४३१७१४ (संस्था कोड MSB2Q0249) |अभ्यासक्रम 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६७/उद्योजकता , दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
बालाजी चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित स्किल डेव्हळपमेट इन्स्टिट्युट ऑफ श्री साई टेक्निकल 
६ नागपूर नागपूर अँड पॅरामेडिकल कॉलेज , ६२६// ०८ कोराडी रोड, झिंगाबाई टाकळी, जि. नागपूर- 

४४००२३० 
ळोककोल मल्टीपरपज अँन्ड चॅरिटेबल सोसायटी संचलित नागपूर Ase इन्स्टिट्युट |नवीन संस्था 

२७ ।नागपूर नागपूर अँन्ड व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, C/o. डॉ स्म्रिती दिलीप वानकर, ६६ शिरीष अपार्टमेंट, बिग 
बाजारच्या मागे, रामदासपेठ, जि. नागपूर -४४००१० 
महाराष्ट्र शौक्षणिक व आरोग्य सेवा मंडळ संचलित धन्वंतरी alates विकास संस्था, साक्री संस्था 

२८ नाशिक धुळे a भाईवाडा, धुळे घुळे 
, मोगलाई, , धुळे ता- जि- धुळे- ४२४००१ 
महावीर एज्युकेशन सोसायटी संचलित कर्मवीर भाऊराव पाटील कौशल्य विकास संस्था, 

२९ नाशिक धुळे प्रथमेश प्लाझा, पंचायत समिती समोर, वाडी भोकर रोड, देवपूर धुळे, ता- जि- धुळे- ४२४००२ 
शांतीवन बहुउद्देशिय संस्था संचलित शांतीवन कौडल्य विकास संस्था, धुळे सुरत हायवे जवळ |नवीन संस्था 

३० ।नाशिक धुळे oe abt, जि धुळे ७ १ 
मु.पो. शेवाळी (दा.) ता- , जि- धुळे- ४२४३०४ 


मातोश्री रमाई सेवाभावी संस्था संचलित रमाई डि.एम.एल.टी. कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट [Ad संस्था 
३१ ।नाशिक नंदुरबार नं ३७, पहेळवान नगर, वाघोदा शिवार, वाघोदा रोड नंदुरबार, ता- जि- नंदुरबार- ४२५४१२ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अंकिता एज्युकेडान सोसायटी संचलित सावित्रीबाई फुले कौडल्य विकास संस्था, ६, नाखवा ।|तुकडीत वाढ करणे 
३२ ।मुंबई ठाणे कंपाऊंड, सॉ मिल, चेंदणी कोळीवाडा रोड, जोशी बेडेकरकॉलेज जवळ, ठाणे ४००६०१ शता १ 
(संस्था कोड ॥॥58०३०७२३) 


stat बहुउद्देशिय संस्था संचलित श्री साई स्पर्श परामेडीकल अँण्ड स्किल डेव्हलपमेंट 
३३ मुंबई पालघर इन्स्टिटयुट, ००१/ 002 ए विंग, बिल्डींग नं.०९, यशवंत BT, राहुल शाळे जवळ, बोईसर, 
ता- जि- पाळलघर- ४०१५०१ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन फिजिओथेरपिस्ट , पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


अश्व एज्युकेशन सोसायटी संचलित अश्व एज्युकेशन पॅरामेडीकल अंड व्होकेशनल ट्रेनिंग 
मुंबई रायगड सेंटर, गुरु संकल्प बिल्डींग, म्हाडा कॉलनी, सर्व्हे नं- २५६, प्लॉट नं. -६६, मुंबई- गोवा हायवे, निगा १ 
ता- पेण, जि- रायगड- ४०२१०७ 


